वर्ष ९ , अंक ५३ ( २ ) ] 


~ 39148.5 


JANU 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , एप्रिल २५ , २०२३ / वैशाख ५ , शके १ ९ ४५ 

असाधारण क्रमांक १३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक- अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ एप्रिल , २०२३ . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


भाग चार- ब - १३७-१ 


आदेश 

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्र . 

एमपीआयडी -०६२२ / प्र.क्र .४५ / पोल - १५.- ज्याअर्थी पलाश हेल्थ केअर सिस्टीम प्रा . लि . व सीड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा.लि. , 
पुणे ( यापुढे ' उक्त वित्तीय संस्था ' असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) या वित्तीय संस्थांनी ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत 
करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्वीकारल्या होत्या ; 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ९ .०० 


आणि ज्याअर्थी , उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थांचे प्रवर्तक , संचालक , भागीदार , सदस्य आणि इतर यांनी ठेवीदारांकडून 
स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुध्द डेक्कन पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र . 
३३ / २०२० भारतीय दंड संहिता ( १८६० चा ४५ ) कलम ४२० , ४० ९ , १२० ( ब ) , ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महाराष्ट्र १६ ) कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थांचे प्रवर्तक , संचालक , 
भागीदार , सदस्य आणि अन्य व्यक्ती हे ठेवीदारांच्या मागणीनुसार ठेवी परत करण्यास अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थाद्वारे 
ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाला , उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थांचे प्रवर्तक , संचालक , भागीदार , सदस्य आणि इतर यांनी 
जमा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादित करण्यात आली 
असल्याचे अभिकथित असल्याने , उक्त वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता अशी रक्कम व अन्य मालमत्ता 
जप्त करण्याचे आणि अशा जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , पुणे उप विभाग , 
जि . पुणे यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २५ , २०२३ / वैशाख ५ , शके १ ९ ४५ 

त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महाराष्ट्र १६ ) 
च्या कलम ४ व कलम ५ चे पोट कलम ( १ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , - 


२ 


( अ ) पलाश हेल्थ केअर सिस्टीम प्रा.लि. व सीड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा . लि . , पुणे आणि सदर वित्तीय संस्थांचे प्रवर्तक , 
संचालक , भागीदार , सदस्य आणि इतर किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली , सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे , रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे , आणि 


( ब ) सदर जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , पुणे उप विभाग , जि . पुणे 
यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


अनुसूची 

उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर वित्तीय संस्थांचे प्रवर्तक , संचालक , भागीदार , सदस्य आणि इतर किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती 
यांच्या जप्त करावयाच्या रक्कम व अन्य मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 

( अ ) स्थावर मालमत्तांचा तपशील 


अ . क्र . 

१ 


२ 


३ 


४ 


ठिकाण 

दामले रस्ता , एरंवडणा , 

जि . पुणे 


दामले रस्ता एरवडणा , 
जि . पुणे 


दामले रस्ता , एरवडणा , 
जि . पुणे 


दामले रस्ता , एरंवडणा , 
जि . पुणे 


मालमत्तेचे वर्णन 

मालमत्ताधारकाचे नाव 
गंधाली सहकारी गृहरचना संस्था मर्या . , सं . नं .५६ , नरेंद्र पोपटलाल बाटे 
प्लॉट नं . १३ , दुय्यम निबंधक हवेली क्रं . १३ , 

दस्त.क्र .४७ ९ ० / २००५ . 


न.भू.क्र.९ ४३ , युगाय मंगल या इमारतीमध्ये चौथा मजला सीड इन्फोटेक लि . 
टॉयलट ब्लॉक , सेलेबल क्षेत्र ४१४ चौ . फूट ( कारपेट नरेंद्र पोपटलाल बाटे 
क्षेत्र ३११.३० चौ.फूट ) , हॉल ३३१८ चौ . फूट ( कारपेट श्रीकांत साईदास रासने 
क्षेत्र २४ ९ ५ चौ . फूट ) , मॅझेनाईन फलोअर ६६५ चौ . फूट 
( कारपेट ५०० चौ . फुट ) , एकूण क्षेत्र ४३ ९ ७ चौ . फूट 
( कारपेट क्षेत्र ३३०६ चौ . फूट ) दुय्यम निबंधक , हवेली 
क्र .११ , दस्त क्र . २५४६/२००७ , दि.९ .३.२००७ . 
सिटी सर्वे नं .१७ / ३०७ , न.भू.क्र . ९ ४३ , युगाय मंगल 
या इमारतीमध्ये तिसरा मजला हॉल क्षेत्र ४३०४ चौ . फूट 
( कारपेट क्षेत्र ३२३६ चौ . फूट ) आणि ऑफिसेस 
क्षेत्र ८२१ चौ.फुट ( कारपेट क्षेत्र ६१७ चौ.फूट ) चौथा 
मजला , पूर्व विंग लॉबी सेलेबल क्षेत्र ५१२५ चौ . फूट 
( कारपेट क्षेत्र ३८५३ , युगाय मंगल इमारत पूर्व विंगमध्ये 
बेसमेंट मध्ये पार्कींग स्पेस क्षेत्र ९ ३ चौ.मिटर , दुय्यम निबंधक , 
हवेली क्र . ११ , दस्त क्र .२५४७ / २००७ , दि.९ .३.२००७ . 


सीड इन्फोटेक लि . 
नरेंद्र पोपटलाल बऱ्हाटे 
श्रीकांत साईदास रासने 


न.भू.क्र . ९ ४३ , युगाय मंगल या इमारतीमध्ये साईड सीड इन्फोटेक लि . 
मार्जिन पार्कींग स्पेस ६० चौ . मिटर कव्हर्ड पार्कीग नरेंद्र पोपटलाल बऱ्हाटे 
आणि ९ ० मिटर ओपन पार्किंग , टॉयलेट ब्लॉक श्रीकांत साईदास रासने 
अप्पर ग्राऊंड प्लोअरवर ५० चौ . फूट ( टेरेस व दोन 
लिफ्टच्या वापराच्या अधिकारासह ) तसेच ९ ००० 
चौ.फूट इमारतीच्या टॉप टेरेस वापराच्या अधिकारासह 
सह दुय्यम निबंधक वर्ग - २ , हवेली क्र . ११ दस्त 
क्र .२५४८ / २००७ , दि . ९ .३.२००७ . 


६ 


७ 


दामले रस्ता , एरवडणा , 
जि . पुणे 


वडगांव बुद्रक , 
जि . पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २५ , २०२३ / वैशाख ५ , शके १ ९ ४५ 


गणेगाव खालसा 
ता . शिरुर , जि . पुणे 

( ब ) बँक खात्यांचा तपशील 


अ . क्र . 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


२० 

२१ 

२२ 

भाग चार - ब - १३७-१ 


न.भू.क्र.९ ४३ , युगाय मंगल या इमारतीमध्ये पूर्व विंग सीड इन्फोटेक लि . 
मधील पहिला मजला सेलेबल क्षेत्र ५००५ चौ . फूट नरेंद्र पोपटलाल बाटे 
( कारपेट क्षेत्र ३७६३ चौ . फूट ) , दुसरा मजला सेलेबल श्रीकांत साईदास रासने 
क्षेत्र ३ ९ २ चौ . फूट ( कारपेट क्षेत्र २ ९ ५ चौ . फूट ) एकूण 
क्षेत्र ५३ ९ ७ चौ.फूट ( कारपेट क्षेत्र ४०५८ चौ . फूट ) , 
युगाय मंगल इमारतीतील बेसमेंट पार्कींग वापराच्या 
अधिकारासह ९ ३ चौ.मि. ) सह दुय्यम निंबधक 
वर्ग - २ , हवेली क्र . ११ , दस्त क्र . २५४ ९ / २००७ , 
दि.९ .३.२००७ . 


एफ १६ , स्वामी समर्थ नगर , सर्व्हे नं . ५० / ९ अ / ३ 
४११०५१ ( ५७० चौ . फुट ) दुय्यम निबंधक हवेली 

क्र . २० , दस्त क्र . क्र . २८०८/२०१४ . 


गट क्र . ३५४ ( जुना क्र .११७४ ) क्षेत्र ०० हे . १०.५० आर सौ . भारती नरेद्र बऱ्हाटे 
क्षेत्र , दुय्यम निंबधक वर्ग -१ , दस्त क्र .६६४४ / २०१२ . 


खातेदाराचे नाव 

पलाश हेल्थ केअर सिस्टीम प्रा . लि . 

पलाश हेल्थ केअर सिस्टीम प्रा.लि. 

पलाश हेल्थ केअर सिस्टीम प्रा . लि . 

सीड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा . लि . 

सीड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा.लि. 

नरेंद्र पोपटलाल बाटे 

नरेंद्र पोपटलाल बाटे 

नरेंद्र पोपटलाल बाटे 

नरेंद्र पोपटलाल बाटे 

नरेंद्र पोपटलाल बाटे 

भारती नरेंद्र ब - हाटे 

सीड इन्फोटेक प्रा.लि. 

दिनेश समुद्र 

पौर्णिमा नरेंद्र बाटे 

पौर्णिमा नरेंद्र बाटे 

सीड इन्फोटेक लिमिटेड 

सीड इन्फोटेक लिमिटेड 

सीड इन्फोटेक लिमिटेड 

सीड इन्फोटेक लिमिटेड 


बँकेचे नाव 

बँक ऑफ बडोदा 
ॲक्सीस बँक 

अॅक्सीस बॅक 

अॅक्सीस बँक 

बँक ऑफ बडोदा 

अॅक्सीस बँक 

अॅक्सीस बँक 

बँक ऑफ बडोदा 
ॲक्सीस बँक 

बँक ऑफ बडोदा 

ॲक्सीस बँक 

बँक ऑफ बडोदा 

अॅक्सीस बँक 

अॅक्सीस बँक 

बँक ऑफ बडोदा 

अॅक्सीस बँक 

अॅक्सीस बँक 

अॅक्सीस बँक 

ॲक्सीस बँक 

सीड इन्फोटेक लिमिटेड 

ॲक्सीस बँक 

पलाश हेल्थ केअर सोल्युशन्स प्रा.लि. ॲक्सीस बँक 

सीड इन्फोटेक लिमिटेड 

ॲक्सीस बँक 


संतोष दत्तात्रय सावंत 
सौ . अनघा संतोष सावंत 


खाते क्रमांक 

०४४७०२०००००३२२ 

३१५०१०२००००७३३७ 

९ १४०२००४५२ ९ ७८३० 

९ ११०२००४७ ९९ २०४६ 

०४४७०२०००००२२३ 

९ १८०२००७१७०८३६२ 

३१५०१०१०००४४०३१ 

०४४७०१०००००५६६ ९ 

३१५०१०१०००४३० ९ ६ 

०४४७०१००००५७३६ 

३१५०१०१०००४५३५ ९ 

०४४७०१००००५६७० 

३१५०१०१००१५५३७३ 

९ १४०१००१ ९ ४४५ ९ ०५ 

०४४७०१०००१०१३० 

९ १२०२००५१२५४ ९ ५० 

८२८०१०२०००००१०७ 

९ १२०२००१०४३४७४३ 

९ ११०२००४५६ ९ ० ९९ ५ 

०३७०१०३००००६४७७ 

९ १६०२००२६३०५६ ९ ३ 

१०३०१०२००००१४४३८ 


३ 


xx 


२३ 

२४ 


२५ 

२६ 

२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २५ , २०२३ / वैशाख ५ , शके १ ९ ४५ 

सीड इन्फोटेक लिमिटेड 

ॲक्सीस बँक 

अनघा संतोष सावंत 

कॉसमॉस बँक 


रोहन समुद्र 

अर्चना दिनेश समुद्र 

संजय शंकर पवार 


अॅक्सीस बँक 

ॲक्सीस बँक 

अॅक्सीस बँक 


३०५०१०२००००३३८४ 

०२७०५०१०७५४ ९ ३ 


९ १५०१०००१३० ९ ८२३ 

३१५०१०१००१५५२७४ 

३१५०१०१००१५६८०६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजय सक्सेना , 
शासनाचे प्रधान सचिव ( विशेष ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २५ , २०२३ / वैशाख ५ , शके १ ९ ४५ 

HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 13th April , 2023 . 

Order 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS ) ACT , 1999 . 

No.MPID - 0622 / C.R.No.45 / Pol - 15.- Whereas , Palash Health Care System Pvt . Ltd. and Seed 
Management Services Pvt . Ltd. , Pune ( hereinafter referred to as " the said Financial Establishment " ) 
have received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith 
benefits promised thereof to the depositors ; 


And whereas , offence has been registered against the said Financial Establishments and 
their Promoters , Directors , Partners and others at Deccan Police station , vide Complaint Register 
No.33 / 2020 under sections 420 , 409 , 120B and 34 of the Indian Penal Code ( 45 of 1860 ) and sections 
3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishments ) Act , 
1999 ( Mah . XVI of 2000 ) , that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits 
after maturity ; 


Ģ 


And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishments 
and their Promoters , Director , Partners and others have failed to return the deposits on demand 
by the depositors and the said Financial Establishment are not likely to return the deposits to the 
depositors ; 


And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies or 
other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishments and their 
Promoters , Directors , Partners and others or any other person , either in their own name or in the 
name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment , in 
order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishments and to appoint 
Sub - Divisional Officer , Sub - Division , Pune , District Pune as the Competent Authority to exercise 
control over the monies and other properties attached . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of sections 4 and 5 of the 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishments ) Act , 1999 ( Mah . XVI 
of 2000 ) , the Government of Maharashtra hereby , 


Sr. No. 

1 


( a ) attaches the monies and other properties of Palash Health Care System Pvt . Ltd. and 
Seed Management Services Pvt . Ltd. , Pune and their Promoters Directors , Partners and others 
or any other person as specified in the Schedule appended hereto : and 


( b ) appoints the Sub - Divisional Officer , Sub - Division , Pune , District - Pune to be the 
Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached . 

Schedule 

The list of monies and other properties of the said Financial Establishments and their Promoters , 
Directors , Partners and others or any other Persons to be attached are as follows , namely : 

( A ) Immovable Property Details : 


Place 

Damale Road , 
Erandwana , 

Dist . Pune 


Property Details 

Name of Owner 

Gandhali Co - operative Housing Narendra Popatlal Barhate 
Society ltd , Survey No. 56 , Plot No. 

13 , Registrar Office , Haveli No. 13 , 
Document No. 4790/2017 . 


દ 


2 


3 


4 


LO 


5 


6 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २५ , २०२३ / वैशाख ५ , शके १ ९ ४५ 


Damale Road , 
Erandwana , 
Dist . Pune 


Damale Road , 
Erandwana , 
Dist . Pune 


Damale Road , 
Erandwana , 
Dist . Pune 


Damale Road , 
Erandwana , 
Dist . Pune 


Wadgaon 
Budruk , 
Dist . Pune 


Ganegao Khalsa 
Tal . Shirur , 

Dist . Pune 


City land holding No. 943 , Yugay Seed InfoTech Pvt . Ltd. 
Mangal Building East Area , 414 Narendra Popatlal Barhate 
Sq . Feet ( Carpet area 311.30 Sq . Shrikant Saidas Rasane 
Feet . ) Hall of saleable area 3318 
Sq . Feet ( Carpet area 2495 Sq . 
Feet . ) Mezzanine Floor 665 Sq . 
feet ( Carpet area 3306 Sq . Feet . ) 
Registrar Office , Haveli No.11 , 
Document No. 2546/2007 . 


City land holding No. 943 , Yugay 
Mangal Building East , 3rd Floor , 
Hall area 4304 Sq . Feet ( Carpet 
area 3236 Sq . Feet . ) Offices area 
821 Sq . Feet ( Carpet area 617 Sq . 
feet ) 4th Floor lobby in the east 
wing area 5125 Sq . Feet ( Carpet 
area 2495 Sq . Feet . ) ( Carpet area 
3853 Sq . Feet . ) Parking space in 
the basement area 93 Sq . meter 
Registrar Office , Haveli No.11 
Document No. 2547/2007 . 


Seed InfoTech Pvt . Ltd. 
Narendra Popatlal Barhate 


City land holding No.943 , Yugay Seed InfoTech Pvt . Ltd. 
Mangal Building Side Margin Narendra Popatlal Barhate 
parking space area 60 Sq . meter 
open parking and 90 Sq . meter 
open parking , toilet block on the 
upper ground floor 50 Sq . feet and 
exclusive rights to use the portion 
of 9000 Sq . feet , on the top terrace 
level of the building . Registrar 
Office , Haveli No.11 ( Document 
No.2549 / 2007 ) . 


City land holding No.943 , Yugay 
Mangal Building East wing , 1 floor 
saleable area 5005 Sq . feet ( Carpet 
area 3763 Sq . feet ) 2nd floor 
saleable area 392 Sq . feet , ( Carpet 
area 295 Sq . feet ) Total saleable 
area 5397 Sq . feet ( Carpet area 
4058 Sq . Feet ) with the rights to 
use parking area 93 Sq . meter 
in the basement of the building , 
Yugay Mangal Sub Registrar 
Office , Haveli No.11 Document 
No.2549 / 2007 . 


Seed InfoTech Pvt . Ltd. 
Narendra Popatlal Barhate 


Santosh Dattatray Sawant 
Mr. Anagha Santosh 
Dattatray Sawant 


Res - Flat No.16 , Swami Samarth 
nagar , Survey No.50 / 9A / 3 ( 570 
Sq . Feet ) Registrar Office , Haveli 
No.20 ( Document No.2808 / 2014 ) . 
Gat No.354 ( old No.1174 ) area Mrs. Bharati Narendra 
-00 H10-50R Registrar Office Barhate 
Document No.6644 / 2012 . 


( B ) Bank Accounts Details : 


Sr. No. 

1 

2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २५ , २०२३ / वैशाख ५ , शके १ ९ ४५ 


67 


Name Of Account Holder 


Seed Infotech Ltd 

Seed Infotech Ltd 


3 Narendra Popatlal Barhate 
4 Narendra Popatlal Barhate 
Bharati Narendra Barhate 
Santosh Dattatray Sawant 
Pornima Narendra Barhate 

5 


Seed Infotech Ltd 

Seed Infotech Ltd 

Seed Management Serv.Ltd . 

Bharati Narendra Barhate 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

Seed Infotech Pvt . Ltd. 
Pornima Narendra Barhate 
Narendra Popatlal Barhate 
Santosh Dattatray Sawant 

14 

15 

16 

17 

Palash Health Care Pvt.Ltd . 
Palash Health Care Pvt.Ltd . 
Angha Santosh Sawant 

18 

19 

Palash Health Care Pvt.Ltd . 

20 

21 

22 

Seed Management Pvt.Ltd . 
Palash Health Care Pvt.Ltd . 
Seed Management Pvt.Ltd . 
23 SeedManagement Pvt.Ltd . 
24 Dinesh Samudra 
25 Rohan Samudra 

26 Archana Dinesh Samudra 
27 Sanjay Shankar Pawar 


Name Of Bank 


Axis Bank 

Axis Bank 

Axis Bank 

Axis Bank 

Axis Bank 
Axis Bank 
Axis Bank 
Axis Bank 
Axis Bank 

Bank of Baroda 
Bank of Baroda 
Axis Bank 
Bank of Baroda 
Bank of Baroda 
Bank of Baroda 
Bank of Baroda 
Axis Bank 
Cosmos Bank 


Axis Bank 

Axis Bank 

Axis Bank 

Axis Bank 
Axis Bank 
Axis Bank 
Axis Bank 
Axis Bank 
Axis Bank 


Account No. 

9120200051354950 

828010200000107 

918220071708362 

315010100044031 

315010100043096 

3150101100045359 
914010019445905 

912020010434743 

911020045690995 
04470200000223 
044701000005736 
037010300006477 
0447001000010130 

04470100005669 

04470100005670 

04470200000322 

31501200007337 
0270501075493 


9160020026305693 

911020047992046 

914020045297830 

103010200014438 

30501020003384 

315010100155373 

915010001309823 

3150101001552274 

315010100156806 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAXENA , 

Principal Secretary ( Special ) to Government . 


७ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


